उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) या पदावरुन 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २४३/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २९ सप्टेंबर, २०२२. 


पहा : शासन निर्णय,पाटबंधारे आणि वीज विभाग क्र.जीएबी-१०७०-ई (१), दिनांक १९.१२.१९७० 


शासन Beat :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
(सुधारित वेतन मॅट्रीक्स एस-२३ : रु.६७७००-२०८७०० ) (असुधारित वेतन संरचना पी.बी.-३ वेतन बँड रूपये 
१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ६६००/- या वेतनसंरचनेत ) सन २०२१-२२ च्या निवडसूचीमध्ये ज्येष्ठतेनुसार, 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त पदावर पदोन्नती देण्यात येत असून पदोन्नती उपरांत कार्यकारी अभियंता 
(स्थापत्य) म्हणून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. ज्येष्ठता अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची वाटप झालेला पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. क्रमांक व पदस्थापना विभाग 
दिनांक 
i २२२ श्री. नरेंद्र मुरलीधर खराडे पुणे कार्यकारी अभियंता, साखर 
३०.५.२०२२ | जि. प. (बांधकाम) उपविभाग, आयुक्त कार्यालय, साखर संकुल, 
डहाणू, जि. पालघर पुणे या रिक्‍त पदी 
२ २२४ श्री. सुनिल ज्ञानदेव घुगे कोकण-२ | शहर अभियंता, भिवंडी निजामपूर 
३०.५.२०२२ | जि. प. (बांधकाम) उपविभाग, ठाहर महानगरपालिका, भिवंडी, 
जव्हार, जि. पालघर ठाणे या रिक्‍त पदी 
३ 32 श्री. ललित ARTARTA होळकर, नागपूर जिल्हा परिषद (सा.बां) विभाग, 
२९.१.२०१५ | जि. प. (बांधकाम) उपविभाग, गडचिरोली या रिक्‍त पदी 
चार्मोशी, जि. गडचिरोली 
४ २२४-अ _ श्री. dear तुळीराम Kis नाशिक श्री. तांबे यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त 
३०.५.२०२२ | जि. प. (बांधकाम) उपविभाग, होणाऱ्या जिल्हा परिषद 


मोखाडा, जि. पालघर 


(सा.बां.)(दक्षिण) विभाग, 
अहमदनगर या पदी 


शासन Bear क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २४३/ सेवा-१ 


4 228-9 श्री. अनिल देवप्पा आवटी कोकण-१ | जिल्हा परिषद (सा.बां) विभाग, 
३०.५.२०२२ | सा. बां. उप विभाग, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग या रिक्‍त पदी 
जि. सिंधुदुर्ग 
६ २२४-क = | Al. प्रसन्नजीत शामराव राऊत पुणे श्री. तेलंग यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त 
३०.५.२०२२ | सा. बां. उपविभाग क्र.१, होणाऱया सार्वजनिक बांधकाम 
श्रीवर्धन, जि. रायगड विभाग, अकळूज या पदी 
9 Q28-S | Ah. चंद्रकांत नामदेव ढगे पुणे नगरपरिषद प्रशासन 
३०.५.२०२२ | उप कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय संचालनालय, सोलापूर या रिक्‍त 
महामार्ग विभाग, सोलापूर पदी 
é २२६ श्री. राजेंद्र राघोबाजी तलमले नागपूर । नगरपरिषद प्रशासन 
३०.५.२०२२ | जागतिक बँक प्रकल्प उप संचालनालय, नागपूर या Rad 
विभाग क्र. १, नागपूर पदी 
९ २२६-अ | श्री. प्रदीप तुकाराम जिवतोडे नागपूर । विशेष प्रकल्प विभाग, सिरोंचा या 
३०.५.२०२२ । प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, रिक्‍त पदी 
चंद्रपूर 
| ० २२८ श्री. विजय नारायण दोरखंडे नागपूर | नगरपरिषद प्रासन 
३०.५.२०२२ | जि. प. (बांधकाम) उपविभाग, संचालनालय, चंद्रपूर या रिक्‍त 
वरोरा, जि. चंद्रपूर पदी 
a १। २२८-अ | att. दिनेश प्रभाकर गायकवाड अमरावती श्री. वाठ यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे 
३०.५.२०२२ | जि. प. (बांधकाम) उपविभाग, रिक्‍त होणाऱ्या जिल्हा परिषद 
झरीजामनी, जि. यवतमाळ (सा.बां) विभाग, अमरावती या पदी 
१२ २३० श्री. प्रमोद शामराव उपाध्ये अमरावती | श्री. कोवळे यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे 
३०.५.२०२२ | प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, Rea होणाऱ्या जिल्हा परिषद 
वर्धा (सा.बां) विभाग क्र. २, यवतमाळ 
या पदी 
93 239 श्री. अजयकुमार सिताराम | कोकण-१ | पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे 
३०.५.२०२२ | सर्वगोड निर्गमित करण्यात येतील. 
सा. बां. उपविभाग क्र. २, 
पनवेल, जि. रायगड 
१४ २३२ श्री. विनायक अंबादासजी ठाकरे | अमरावती । जिल्हा परिषद (सा.बां) विभाग, 
३०.५.२०२२ | जि. प. (बांधकाम) उपविभाग बुलढाणा या रिक्‍त पदी 
क्र.१, यवतमाळ 
१५ २३४ श्री. Thal भास्करराव कुकडे नागपूर । नगरपरिषद प्रशासन 
३०.५.२०२२ | जि. प. (बांधकाम) उपविभाग, संचालनालय, गडचिरोली या 
पोंभुर्णी, जि. चंद्रपूर रिक्‍त पदी 
१६ २३६ श्री. दादासाहेब वसंतराव FHS | अमरावती ।सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
३०.५.२०२२ | जि. प. (बांधकाम) उपविभाग, यवतमाळ या रिक्‍त पदी 
पंढरपूर, जि. सोलापूर 


शासन Beat क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २४३/ सेवा-१ 


१७ २४८ श्री. संदीप तुकाराम पाटील कोकण-२ | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
30.4.2022 | उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. महामंडळ मर्या., मुंबई या Raa 
विभाग, बीड पदी 
१८ २४९ श्रीमती कल्याणी रविंद्र गुप्ता कोकण-२ । महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
३०.५.२०२२ | दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, महामंडळ मर्या., मुंबई या रिक्‍त 
नवी मुंबई पदी 
१९ २५० श्री. महेद्र सुखदेव पाटील कोकण-२ | मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
३०.५.२०२२ | सा. बां. उप विभाग, सासवड, प्राधिकरण, मुंबई या रिक्‍त पदी 
जि. पुणे 
२० २५१ श्री. सुनिल पुरुषोत्तम ठाकरे औरंगाबाद =| जिल्हा परिषद (सा.बां) विभाग, 
३०.५.२०२२ | जिल्हा प्रयोगशाळा, रत्नागिरी औरंगाबाद या रिक्‍त पदी 
२१ २५४ श्री. अजित बाजीराव पाटील कोकण-२ । महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
३०.५.२०२२ | सा. बां. उप विभाग, पाटण, जि. महामंडळ मर्या., मुंबई या रिक्‍त 
सातारा पदी 
२२ २५५ श्री. नितीलकुमार मुरलीधर शिदे | नाशिक ।मार्ग प्रकल्प विभाग, जळगांव या 
३०.५.२०२२ । क्षेत्रिय प्रयोगशाळा, धुळे Rea पदी 
२३ २५७ श्री. हहाजी आनंदराव देसाई कोकण-२ । महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण 
३०.५.२०२२ | सा. बां. उप विभाग, वडूज, जि. व कल्याण महामंडळ मर्या., 
सातारा वरळी, मुंबई या रिक्‍त पदी 
२४ २५८ श्री. श्रीनिवास रंगनाथ वर्पे नाशिक श्री. रविंद्र पाटील यांच्या 
३०.५.२०२२ | सा. बां. उप विभाग, लोणी बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
(राहता), जि. अहमदनगर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
संगमनेर या पदी 
२५ २६० श्री. दिपक सिताराम पवार कोकण-२ । महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
30.4.2022 । प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महामंडळ मर्या., मुंबई या रिक्‍त 
धुळे पदी 
२६ २६८-अ श्री. यशवंत शांकर कोरके नाशिक । सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) 
३०.५.२०२२ | जिल्हा प्रयोगशाळा, नाशिक विभाग, जळगांव या रिक्‍त पदी 
२७।॥ २६८-ब | श्री. सुर्यकांत लालासाहेब गलांडे | औरंगाबाद | श्रीम. सोनवणे यांच्या पदोन्नतीने 
३०.५.२०२२ । राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग क्र. रिक्‍त होणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग 
१, जालना विभाग, औरंगाबाद या पदी 
२८ | २६८-क श्री. प्रविण भगवंत सुमंत औरंगाबाद | नगरपरिषद प्रशासन 
३०.५.२०२२ | प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, संचालनालय, उस्मानाबाद या 
पुणे रिक्‍त पदी 
२. वर नमूद उप विभागीय अभियंता यांची सदर पदोन्नती व पदस्थापना पुढे नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन 


राहून तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे : 


शासन Beat क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २४३/ सेवा-१ 


i. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टँप नं. १०८७६/२०२१ व Re fda ecu नं. 


१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. 24.4.2029 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर 


पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 


॥. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा व 
सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 


३. वर नमूद अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 

४. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या जागी रूजू होता यावे म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून Vaya करावे व नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या ठिकाणी दिलेली पदस्थापना ही संबंधीत 
अधिकाऱ्याची पदोन्नती झाल्यानंतर कार्यान्वीत होईल. संबंधित अधिकाऱ्याना पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
रुजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर 
झाले याबाबत शासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित अवगत करावे. 


षु. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला 
पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. सदर अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर या 
आदेझाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहीत मुदतीत रुजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 

६. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यानी पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक 
त्वरित शासनास doser|.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. विहीत कालावधीत ते रुजू न 


झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक 
कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार त्यांचा रजा अर्ज 
स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. 

७. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा 
विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) 
नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (9) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून करण्यात यावी. 

८. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 


शासन Beat क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २४३/ सेवा-१ 


र्‌. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२९१७४००४९७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


२५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gangadhar Mahajan Gaikwad 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 


G a n g a d h a r Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0d38ef6405f5cae15731340f134ce56f50e939ba03 
4b962c317c33ce102270d0, 
serialNumber=Seeead 1 9a0ef3d2434afccb36079e80e7ede5 


. . 
M a h aj a al G a | kwa d a45017ec3297470e90ae602404b, cn=Gangadhar Mahajan 


Gaikwad 
Date: 2022.09.29 17:43:06 +05'30' 


(गं. म. गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव, सहकार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (नवि-१/निवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारण, मुंबई, 

उपध्यक्ष व व्यसस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई, 
विभागीय आयुक्त, प्रादेशिक महसुली विभाग, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., वरळी, मुंबई 
साखर आयुक्त, साखर संकुल, पुणे, 

आयुक्‍त, भिवंडी निजामपूर हहर महानगरपालिका, भिवंडी, ठाणे, 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली, सिंधुदुर्ग, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, अहमदनगर, 
. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई /कोकण/ पुणे / नाशिक / औरंगाबाद /नांदेड/ 


अमरावती / नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 


. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे, 


मुख्य अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 


. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 

. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कॅप पुणे, 

. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 

. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत, 

. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१२/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 


. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. कार्यासन सेवा-२/ आस्था-१, आस्था-३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. निवडनस्ती. 


